शासकीय/अशासकीय तज्ञ व्यक्तींची “महिला 
विकास सल्लागार समिती” गठीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२१८/का-०२ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ डिसेंबर, २०२२. 


शासन निर्णय: 

राज्यातील महिलांवरील अत्याचार व फसवणुकीबाबत मागील १२ महिन्यात घडलेल्या, मिडीयामध्ये 
प्रसिध्द झालेल्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून त्यामधील समस्या व त्यावरील उपाययोजना व इतर 
अनुषंगिक बाबींच्या अनुषंगाने शासनास सविस्तर अहवाल सादर करण्याकरिता आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाळी महिला विकासाच्या क्षेत्रात तज्ञ असलेल्या शासकीय/अशासकीय 
सदस्यांची खालीलप्रमाणे “महिला विकास सल्लागार समिती” गठीत करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. नाव पदनाम 
।_१_ | आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे अध्यक्ष 
२ | श्री.अविनाठा मोकाशी सदस्य 
3 श्री.प्रसाद घोगरे सदस्य 
४ | सो. नलिनी वायाळ सदस्य 
५ | श्रीमती निलीमा तपस्वी सदस्य 
६ । डा. प्रतिभा बोथारे सदस्य 
७ | उप आयुक्त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे सदस्य सचिव 


२. उपरोक्त “महिला विकास सल्लागार समिती” पुढील मुद्यांवर विचार व शिफारस करेल: 


महिला व बाल विकास विभागामार्फत समाजातील महिला या दुर्बल घटकाच्या विकासाचे प्रश्न, 
धोरण, कायदे, कल्याणकारी उपक्रमांबाबत केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या योजनांचा अभ्यास 
करणे. त्यामध्ये आवश्‍यक ते बदल सुचविणे. तसेच, सदर योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी 
करण्याबाबत उपाययोजनांची शिफारस करणे. 


ii. सदर समिती ही “महिला विकास सल्लागार समिती” असल्यामुळे समितीमधील सदस्यांना 


कोणत्याही प्रकारचे मानधन व इतर भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाही व त्यांचे कार्यक्षेत्र हे शिफारस 
करण्यापुरतेच मर्यादित राहील. 


ii, सदर “महिला विकास सल्लागार समिती” ची बैठक आवश्‍यकतेनुसार आयोजित करण्यात 


येईल. 


. सदर समितीने राज्यातील महिलांवरील अत्याचार व फसवणुकीबाबत मागील १२ महिन्यात 


घडलेल्या, मिडीयामध्ये प्रसिध्द झालेल्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून त्यामधील 
समस्या व त्यावरील उपाययोजना व इतर अनुषंगिक बाबींच्या अनुषंगाने सविस्तर अहवाल 
दोन महिन्यात शासनास सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२१८/का-०२ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा साकेतांक २०२२१२०५१३१४४०५०३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Khadija Farooque 
Naikwade 


(खदीजा फारुक नाईकवाडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


q 
ap 
fe) 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा. मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. सभापती, विधान परिषद यांचे सचिव विधानभवन, मुंबई 
मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे सचिव विधानभवन, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 
१०) सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
११) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे. 
१२) उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास, पुणे. 
१३) व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा पूर्व, मुंबई. 
१४) सहसचिव/उपसचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


AN AD 
— 


ioe 
= 


nm टो 
ee «:-> य 


N ८. 
व्य 


vo 


१५) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) सर्व समिती सदस्य (आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्यामार्फत). 
१७ निवडनस्ती, का.०२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


